शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील 
दुसरी व तिसरी पाळीतील कंत्राटी 
शिल्पनिदेशकांच्या मानधनात वाढ करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन शुध्दीपक क्रमांक : आयटीआय- ३३१७/प्र.क्र.२१०/व्यशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
आयटीआय- ३३१७/प्र.क्र.२१०/व्यशि-३ दिनांक ०४ जुले, २०२३ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


शासन निर्णय दिनांक ०४ जुलै, २०२३ च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. २ मध्ये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. २ पुढीलप्रमाणे 
आहे. 

तथापि, सदर कंत्राटी निदेशक यांनी शासनाळा मानधनवाढीबाबत वारंवार दिलेल्या 
निवेदनाच्या अनुषंगाने राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी साठी कंत्राटी तत्वावर घेण्यात आलेल्या शिल्पनिदेशकांचे 
मानधन वाढीबाबत मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १६.०५.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात आलेला आहे. असा आहे. 


ऐवजी 

तथापि सदर कंत्राटी निदेशक यांनी शासनाला मानधनवाढीबाबत वारंवार दिलेल्या 
निवेदनाच्या अनुषंगाने राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी तसेच उर्वरित ठिकाणच्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थामध्ये दुसरी पाळी करीता कंत्राटी तत्वावर घेण्यात आलेल्या शिल्पनिदेशकांचे मानधन 
वाढीबाबत मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १६.०५.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात आलेला आहे. असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥१/५/.॥११५॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०२४०२०७१३००५९३६०३ असा आहे. सदर शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRASENJEET 0, णन 


5.4.20=d219¢43caa42a6d2c1 1a62256b2ff3ad939a420c9fb6fa0ch24c3842 


KARLEKAR सन्य ला 
(प्रसेनजीत कारलेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य, रोजगार,उदयोजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक HAH: आयटीआय- २०२०/प्र.क्र.२१०/व्यशि-३ 


2. 


र्‌. 
qo. 


आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय (संचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय) मुंबई. 

सह सचिव, Ged, रोजगार,उदयोजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार कार्यालय (सर्व जिल्हा) 

सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 

सह/ उप संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय, मुंबई 

जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय 
संचालनालयामार्फत 

प्राचार्य, शासकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


